RNI No. MAHBIL/ 2009 / 36619 


PATA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ५४ ]] 


गुरुवार , डिसेंबर १७ , २०२० / अग्रहायण २६ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ८८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


दुरुस्ती अधिसूचना 


क्रमांक मशा /प्रशा / अ -५ / महसूली गाव / जमृतखार / २०२०. – मुरुड तालुक्यातील सावली गावातील जमृतखार या वाडीचे महसूली गावामध्ये 
रुपांतर करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ८ , २०२० / अग्रहायण १७ , शके 
१ ९ ४२ , दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


सावली गावाच्या हद्दीत समाविष्ट असलेले गट नं . २३८ ते २७५ , २७६/१ , २७६/२ , २७७ ते ४०३ असे एकूण १६७ गट नं . पासून 
जमृतखार 

नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर केल्याचे दर्शविले आहे. त्यामध्ये गट नं . ४८० हा उडाफा नंबर जमृतखार या गावात 
समाविष्ट करून , जमृतखार या महसूली गावात खालील अनुसूची मध्ये दर्शविलेले गट नंबर / सर्वे नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती 
अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 


. 


अनुसूची 


( सर्व्हे नंबर / गट नंबर ) 


२३८ ते २७५ , २७६/१ , २७६/२ , २७७ ते ४०३ , ४८० = एकूण १६८ . 


अलिबाग , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२० . 


निधी चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८८-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


